माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

शिर्डी नगर पंचायत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ५ मे, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ जुळे, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ 
रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषीक व सदर 
बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषीकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय 
क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण 
व वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची 
आहे. 


२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित 
स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक 
संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू ३.०० कोटी किंमतीचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, शिर्डी नगर पंचायत यांनी ex अभियंता, अहमदनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३ मार्च, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, शिर्डी नगर पंचायत यांनी सादर 
केलेल्या रू ३.०० कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातीळ कामांना (या शासन निर्णया 
सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे) खालील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व शातींच्या 
अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


२. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत शिर्डी नगर पंचायत यांना नगर पंचायत गटातील उच्चत्तम 
कामगिरीच्या आधारे रू ३.०० कोटी रकमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले आहे. या बक्षिस 
रकमेपैकी रू १.५० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षिस 
रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त प्रमाणे शासनाने 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने शिर्डी नगर पंचायत यांना बक्षिस रकमेचा रू १.५० 
कोटी रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळा मार्फत वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 


३. अटीव शर्ती : 


१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा शिर्डी नगर पंचायत 
राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थीक व भौतिक 
प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाळातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव वाढ 
झाल्यास त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०५०५१८२०२१८६०४ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANDIP S मि परया 


2.5.4.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a45426 167ed60f5 1dcb34812d7d246c 
9a9c8557c, pseudonym=79EA9C474F 7D4F5206B9ED0C363B1 1911FOA3D59, 


KAMBLE ae 
(संदिप कांबळे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 


२. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक 

जिल्हाधिकारी. अहमदनगर 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

मुख्याधिकारी, शिर्डी नगर पंचायत. 

निवडनस्ती 


one G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७ 


जोडपत्र-१ 


/तां.क.१ दिनांक ५ मे, २०२२ चे सहपत्र. 


Sr. No. Name of the Activity Amount (Rs) 
Hardscape work for Shirdi Nagar 
aoke 20,23, 094.00 
क. Panchayat existing Garden 
Softscape work for Survey No. 
as ७,४२,८६१.०० 
१८७/३/२ existing Garden 
Road Side Tree Plantation ६६,१८,२००.०० 
Greenery Development in Various 
7 ३४,९६,२९८.०० 
| Road divider 
4 Nursery Development ५,७४,७६०.०० 
Encourage the use of renewable 
energy sources - installing solar 
। १,१९,९४,३२०.०० 
System On-grid Rooftop and Solar 
& Street Light 
Basic Amount (A) 2,48,40,298.00 
GST 92% on (A) 30,48, 024.8¢ 
Local Competitions under Majhi 
44,00,000,00 
9 Vasundhara Abhiyan (B) 
Total Amount (A+B) 3,00,08, 238.00 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


